सक्षम प्राधिकारी, भाडे नियंत्रण कायदा 
न्यायालयातील “लिपिक” या पदाऐवजी 
“लिपिक-टंकलेखक” अशी सुधारणा 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन शुध्दीपत्र क्रमांक भानिका-२०१६/प्र.क्र.४५/भाग-१/गृनिधो-१ 
नविन प्रशासन भवन, सहावा मजला. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २३ ऑगस्ट, २०१८. 


वाचा :- १) शासन निर्णय क्रमांक: भानिका-२०१६/प्र.क्र.४५/गनिधो-१, 
दिनांक ११ ऑगस्ट, २०१७. 
२) शासन निर्णय क्रमांक: भानिका-२०१६/प्र.क्र.४५/भाग-१/गृनिधो-१, 
दिनांक ६ एप्रिल, २०१८. 
३) शासन अधिसूचना क्रमांक भानिका-२०१६/प्र.क्र.४५ (क)/गृनिधो-१, 
दिनांक १२ मार्च, २०१८ 
सक्षम प्राधिकारी, भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालय कोकण, नागपूर, पुणे व नाशिक 
विभाग या कार्यालयांसाठी पद निर्मिती करण्यात आलेल्या वाचा क्रमांक १ येथील 
दिनांक ११ ऑगस्ट, २०१७ च्या शासन निर्णयातील, तसेच सक्षम प्राधिकारी, भाडे 
नियंत्रण कायदा न्यायालय अमरावती व औरंगाबाद विभाग या कार्यालयांसाठी 
पदनिर्मिती करण्यात आलेल्या वाचा क्रमांक २ येथील दिनांक ६ एप्रिल, २०१८ च्या 
शासन निर्णयातील “लिपिक” या पदाऐवजी “लिपिक-टंकलेखक”, असे वाचावे. 
सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक 
२०१८०८२३१६३२३६०६०९ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Ramchandra Dhanawade 
Ramchandra Department poaaleode a0mies क 


2.5.4.20=cf4fd1e4249e6612552db1552e149b0688899c 
ac7ecc37ca9fbf60ec7d9103d6, cn=Ramchandra 


Dhanawade Dhara cay ance 
(रा. HY. धनावडे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः भानिका-२०१६/प्र.क्र.४५/भाग-१/गृनिधो-१ 


२ 


2 
to} 


पु 


मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मुंबई 
खाजगी सचिव, मा. मंत्री (गृहनिर्माण), मंत्रालय, मुंबई 
खाजगी सचिव, मा. राज्यमंत्री (गृहनिर्माण), मंत्रालय, मुंबई 
खाजगी सचिव, मा. विरोधी पक्षनेता (विधानपरिषद), महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, मुंबई. 
६) खाजगी सचिव, मा. विरोधी पक्षनेता (विधानसभा), महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, मुंबई. 
७) महाप्रबंधक, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई 
८) महालेखापाल 14, (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
९) महाळेखापाल ५८, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
१०) उपसचिव, मा. मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 
११) सक्षम प्राधिकारी, भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालय, कोकण विभाग, गृहनिर्माण 
भवन, वांद्रे (पूर्व), मुंबई 
१२) सक्षम प्राधिकारी, भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालय, नागपूर विभाग, 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर 
१३) सक्षम प्राधिकारी, भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालय, पुणे विभाग, 
गृहनिर्माण भवन, आगरकर नगर, अलंकार सिनेमाजवळ, पुणे 
१४) सक्षम प्राधिकारी, भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालय, नाशिक विभाग, 
जुने महसूल आयुक्‍त कार्यालय, NR क्रमांक ९, नाशिक रोड, नाशिक 
१५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१६) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 
१७) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, 
५वा मजला, मुंबई 
१८) उप कोषागार अधिकारी, वाशी, नवी मुंबई 
१९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर / पुणे / नाशिक / अमरावती / 
औरंगाबाद 
२०) कक्ष अधिकारी (१४-आअ/१९), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२१) कक्ष अधिकारी (सेवा-९/व्यय-३/आ.पु.क), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
22) निवडनस्ती (गृनिधो-१). 


रख... wes asl 


पृष्ठ २ पैकी २ 


